कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
श्री. बबन बरफ, श्री. योगेंद्र राठोड, श्री. राजीव पाठक, 
श्रीमती रोहिणी लोकरे, श्री. आनंद कुलकर्णी व 
श्री. जगदीश कोरे यांच्या “कार्यकारी अभियंता" (स्थापत्य) 
या पदावरील नेमणुकीस, महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश 


नियमातील तरतूदीनुसार शासन मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक:- कडोंम-१०२२/ सं. क्र.१२७०/प्र. क्र. ९२/नवि-२८ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ मे, २०२३ 


संदर्भ:- १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.कडोंम-१०२०/प्र.क्र. ०३/नवि-२८, 
दि.०१.०६.२०२१. 
२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. कडोंम-१०१९/प्र.क्र.१३९/नवि-२८, 
दि.०१.०६.२०२१. 
3) आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. कडोंमपा/ साप्र/ टे.नं.९/९०८, 
दि.१३.०७.२०२२. 


प्रस्तावना- 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचा आकृतीबंध दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
केलेला आहे. तसेच, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 
२०२१ ला दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यास अनुसरून दि.२१.१२.२०२१ 
व दि.२२.०२.२०२२ रोजीच्या बैठकीत पदोन्नती निवड समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार व दि.०४.०३.२०२२ च्या 
प्रशासकीय ठराव क्र. ९६ नुसार दि.०६.०४.२०२२ च्या आदेशान्वये, १) श्री. बबन SA बरफ, २) श्री. योगेंद्र पुनाजी 
राठोड, ३) श्री. राजीव माधव पाठक, ४) श्रीमती रोहिणी गिरीश लोकरे, 4) श्री. आनंद कुलकर्णी व ६) श्री. जगदीशा 
शंकर कोरे, “उप अभियंता" (स्थापत्य) यांना, जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात मा. सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७, तसेच, दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णय प्रकरणी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून “कार्यकारी अभियंता' (स्थापत्य), या पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. या पदोन्नतीस/पदस्थापनेस, 
महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदीनुसार, शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव दि.१३.०७.२०२२ 
च्या पत्रान्वये महानगरपालिकेने शासनास सादर केला आहे. 
२. १) श्री. बबन हल्या बरफ, २) श्री. योगेंद्र पुनाजी राठोड, ३) श्री. राजीव माधव पाठक, ४) श्रीमती रोहिणी 
गिरीश लोकरे, 4) श्री. आनंद कुलकर्णी व ६) श्री. जगदीशा शांकर कोरे, यांच्या “कार्यकारी अभियंता" (स्थापत्य) 
पदावरील नेमणुकीस, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र. ९६, दि.०४.०३.२०२२ अन्वये, 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम-२०२१ मधील 
तरतूदीनुसार, शासन मान्यता मिळण्याच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या 
“कार्यकारी अभियंता' (स्थापत्य) या पदावरील नेमणुकीस शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय: 

आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचेकडून संदर्भीय दि.१३.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये प्राप्त 
प्रस्ताव, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका यांच्या दि.२१.१२.२०२१ व दि.२२.०२.२०२२ च्या पदोन्नती 
समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार दि.०६.०४.२०२२ च्या आदेशान्वये, १) श्री. बबन हल्या बरफ, २) श्री. योगेंद्र 
पुनाजी राठोड, ३) श्री. राजीव माधव पाठक, ४) श्रीमती रोहिणी गिरीश लोकरे, 4) श्री. आनंद कुलकर्णी व ६) श्री. 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२२/ सं. क्र.१२७०/प्र. क्र. ९२/नवि-२८ 


जगदीशा शांकर कोरे, “उप अभियंता" (स्थापत्य) यांना, जेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशोष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ TAA, दि.०७.०५.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णय प्रकरणी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून “कार्यकारी अभियंता' या पदावरील केलेली पदोन्नती विचारात घेता, १) श्री. बबन हल्या बरफ, २) 
श्री. योगेंद्र पुनाजी राठोड, ३) श्री. राजीव माधव पाठक, ४) श्रीमती रोहिणी गिरीश लोकरे, 4) श्री. आनंद कुलकर्णी 
व ६) श्री. जगदीशा शांकर कोरे, यांच्या “कार्यकारी अभियंता" (स्थापत्य), कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका या 
पदावरील पदस्थापनेस, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) 
नियम, २०२१ मधील तरतूदीनुसार, शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०५१६१६२५०१२१२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PRATIBHA 0 मक 


.5.4.20-96930975064218687220९9९1297112890०9७4598517511 
59984ba680fd, postalCode=400032, 5] hi 


Number=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBOAE6ED 
5C1E54483490119EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV PATIL 
2023.05.16 16:26:51 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


-0 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त तथा प्रशासक, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जि. ठाणे. 

प्रधान सचिव (नवि-२) महोदयांचे स्वीय सहाय्यक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती नवि-२८. 


SB २०४ Ot 


Cc 
a 


पृष्ठ २ पैकी २ 


